अधीक्षक अभियंता, भंडारा सिंचन मंडळ, 
भंडारा व त्यांच्या अधिनस्त विभागीय 
कार्यालयातील नियत व रूपांतरीत अस्थायी 
पदांना दि. ०१.१०.२०१८ ते २८.०२.२०१९ 
या कालावधीसाठी मुदतवाढ मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आस्था २०१८/(प्र.क्र.३८०/२०१८)/सिं.व्य.(महसूल) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: ११ ऑक्टोबर, २०१८ 


संदर्भ :- १) क्र आस्था -२०१८ /(प्र.क्र.१९१/२०१८) RI (म) दि.२१.०४.२०१८ 


२) अधीक्षक अभियंता, भंडारा सिंचन मंडळ, भंडारा यांचे क्रमांक २२४८/ 
आळली-२ दि.१७.०९.२०१८ चे पत्र. 
३) वित्त विभागाचा दिनांक ०७.०९.२०१८ रोजीचा झासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/ 


प्र.क्र. ८/१६/ आपुक. 


शासन निर्णय- 


अधीक्षक अभियंता, भंडारा सिंचन मंडळ, भंडारा व त्यांच्या अधिनस्त विभागीय 


कार्यालयातीळ नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १,२४५ व रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १३८ 


पदांना सदर पदे विभागाच्या मंजूर आकृतीबंधाच्या मर्यादेत असल्याचे व सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ 


रिक्‍त नाहीत या अटीस अधिन राहून दि. १.१०.२०१८ ते दि. २८.०२.२०१९ पर्यंत सोबत जोडलेल्या 


परिशिष्ट “a TAR मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. याबाबत होणारा खर्च सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद केलेल्या संबंधित 


लेखार्शीषाखाली खर्ची टाकावा व त्यामधील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन ज्ञापन वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/ प्र.क्र. ८/१६/ आपुक, 


दि ०७.०९.२०१८ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार आणि आंतरवित्त 


सल्लागार व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था २०१८/(प्र.क्र.३८० /२०१८)/सिं.व्य.(महसूल) 


ह. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०१११७२१५४३७२७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sanjay Jagannath 


सोबत- परिशिष्ट a 5 a ay SHEN = Sanjay Jagannath Savane, 
J ag ann ath C = IN, S = Maharashtra, O = 


Government Of Maharashtra, OU = 


Savane Water Resources Department 


Date: 2018.10.12 17:04:17 +05'30' 
(सं.ज.सवने) 
कार्यासन अधिकारी 


१. वित्त विभाग(वि.सु-१), मंत्रालय, मुंबई- ३२, 

२. वित्त विभाग,(व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई- 32, 

३. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर, 

४. अधीक्षक अभियंता, भंडारा सिंचन मंडळ, भंडारा, 

५. कार्यकारी अभियंता, भंडारा पाटबंधारे विभाग, भंडारा, 

६. कार्यकारी अभियंता, बाघ इटियाडोह पाटबंधारे विभाग, गोंदिया, 
७. कार्यकारी अभियंता, गोंदिया पाटबंधारे विभाग ,गोंदिया, 

८. कोषागार अधिकारी, भंडारा, 

९. आ(प्रशि) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. RQ. (महसूल) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था २०१८/(प्र.क्र.३८० /२०१८)/सिं.व्य.(महसूल) 


शासन निर्णय क्र.आस्था-२०१८ /(प्र.क्र. ३८०/२०१८ )/सिं.व्य.('महसूल), दि. ११.१०.२०१८ चे सहपत्र 


परिशिष्ट “अ 


अधीक्षक अभियंता, भंडारा सिंचन मंडळ, भंडारा व मंडळांतर्गत ३ विभागीय कार्यालयातील नियत व 
रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे. 


दि. १.१०.२०१८ ते २८.२.२०१९ 
साठी मुदतवाढ 


अ.क्र | कार्यालयाचे नाव Se मुख्य लेखाशीर्ष व उपलेखाशीर्ष 
आस्थापना आस्थापना 

हिनी ? 2 8 ५ 

वि अधीक्षक Yo a मागणी क्र आय-३, 
अभियंता, भंडारा । (विवरणपत्र-१) २७०१- मोठे व मध्यम पाटबंधारे, 
सिंचन मंडळ, ००१ संचालन व प्रशासन 
भंडारा (०४), परिरक्षण आस्थापना, 

२ । कार्यकारी ३३१ ५४ (०४)(१९) अधीक्षक अभियंता, भंडारा 
अभियंता, भंडारा । (विवरणपत्र-२) (विवरणपत्र-५) | सिंचन मंडळ, भंडारा (२७०१ बी 
पाटबंधारे विभाग, ९९५) 
भंडारा (अनिवार्य )(दत्तमत) 

३ | कार्यकारी ४८४ Bc 
अभियंता, बाघ | (विवरणपत्र-३) (विवरणपत्र-६) 
इटियाडोह 
पाटबंधारे विभाग, 
गोंदिया 

४ | कार्यकारी ३८० २६ 
अभियंता, गोंदिया | (विवरणपत्र-४) (विवरणपत्र-७) 
पाटबंधारे विभाग, 
गोंदिया 

एकूण १२४५ १३८ 


Digitally signed by Sanjay Jagannath Savane 


Sanjay Jagannath 0५००७ 09 


Savane 


Maharashtra, OU = Water Resources 
Department 
Date: 2018.10.12 17:04:31 +05'30' 


(सं.ज. सवने) 
कार्यासन अधिकारी. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


